जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) या 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ते ०१.०१.२०२३ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतायादी. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मुअज्ये १३२३/(प्र.क्र.२२८/२०२३)/आ(वर्ग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर,२०२३ 
वाचा - 
१.सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११. 
२.जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक-मुअज्ये-१३१९/(प्र.क्र.४८५/२०१९)/आ(वर्ग-१), 
दि.११.१२.२०१९. 


शासन परिपत्रक- 
जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 

२. आता जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) या संवर्गाची (अ)(दि.०१.०१.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९) , 
(ब) (दि.०१.०१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२०) , (क) (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१), व (ड) (दि.०१.०१.२०२२ ते 
दि.३१.१२.२०२२) या कालावधीची दि.०१.०१.२०२० ते दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी सामान्य प्रशासन 
विभागाने निश्चित केलेल्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील धोरणानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ ते ड प्रमाणे 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

३.  ज्येष्ठतायादीतील अधिका-यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा शासन अधिसूचना 
सा.प्र.वि.क्र.एसआरव्ही १०७६/१२, दि.२१.०६.१९८२ नुसार wad मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित 
करण्याकरीता विचारात घेण्यात येईल. 

४. या सवंर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची, मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण 
देण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, 
यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात आली होती. 
त्याप्रमाणेच मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ते ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी देखील 
मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विशोष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल 
झाल्यास त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. 

षु. सदर ज्येष्ठतायादीबाबत काही त्रुटी /आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ 
दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात आवश्‍यक त्या कागदपत्रांसह विहित मार्गाने निदर्शनास आणाव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुअज्ये १३२३/(प्र.क्र.२२८/२०२३)/आ(वर्ग-१) 


६. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आली असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३११०७१७२९३९६१२७ असा आहे. तसेच सदरचे शासन 

परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या ॥[[[08://0॥0.॥)8॥१8॥959॥8.90०५.॥१ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. 

संबंधितांनी तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घ्यावी . हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत अ Digitally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 
= परिशिष्ट- ते झड R A K H | S A C H | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4,20=7206b93 1 2f3F73ff523e7a493d6d53d8 19f5c15336ff9a16 
ada11a287b879985, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=75AA5A95E2FE606BB64628D64D984EA9D65 146, 
6BF93A6A2C44EEC93DF9207974, cn=RAKHI SACHIN CHAVAN 
Date: 2023.11.07 18:04:36 +05'30° 
(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१, अपर मुख्य सचिव, (जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि/ सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राद्वारे). 
महासंचालक/ सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

४. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

५. खाजगी सचिव मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई 
सर्व कार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संबंधित अधिकारी. 

८. कार्यासन आ(वर्ग-१ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुअज्ये १३२३/(प्र.क्र.२२८/२०२३)/आ(वर्ग-१) 


परिशिष्ट- अ 


शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक: मुअज्ये १३२३/ प्र.क्र.२२८ /आ(वर्ग-१), दि.०७.११.२०२३ चे परिशिष्ट 
दि.०१.०१.२०२० रोजीची मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी. 


अ.क्र. | ज्येष्ठता । अधिका-याचे नाव | wet | जन्मदिनांक | मुख्य अभियंता | नियुक्तीचा | ज्येष्ठ क्षणिक | सेवा निवृत्तीचा 7 
क्रमांक (सर्वश्री.) (यां) या मार्ग =| दिनांक/मानीव | अर्हता दिनांक 
संवर्गातील दिनांक 
प्रत्यक्ष 
पदोन्नतीचा 
दिनांक 
|. ब. 2 3 | ४ षु & 1 ७ ८ Le, es 8 fe ate | q 
ia ee श्री.अशोक अ.जा. | ०७.०७.१९६१ | १९.०१.२०१८ | पदोन्नती | २२.०१.२०१८ | बी.ई.(या) | ३१.०७.२०१९ | सेवानिवृत्त 
संतराम बोडके 
परिशिष्ट- ब 
शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक: मुअज्ये १३२३/ प्र.क्र.२२८ /आ(वर्ग-१, दि.०७.११.२०२३ चे परिशिष्ट 
दि.०१.०१.२०२१ रोजीची मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी. 
अ.क्र येष्ठ अधिका-याचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक मुख्य अभियंता | नियुक्तीचा येष्ठते क्षणिक सेवा निवृत्तीचा शि 
क्रमांक (सर्वश्री.) (ai) या मार्ग दिनांक/मानीव अर्हता दिनांक 
संवर्गातील प्रत्यक्ष दिनांक 
पदोन्नतीचा 
दिनांक 
चिञ २ ३ 8 षु ६ |.» ४. - =i] डी fe ae !| 8 i ee | 
l= | णि श्री.मेलिद सदाशिव । अ.जा. ०५.०५.१९६६ २४.०७.२०२० पदोन्नती २८.०७.२०२० बी.ई.(यां) ३१.०५.२०२४ 
जिवणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुअज्ये १३२३/(प्र.क्र.२२८/२०२३)/आ(वर्ग-१) 


परिशिष्ट-क 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी. 


अ.क्र. | ज्येष्ठ अधिका-याचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक मुख्य अभियंता | नियुक्तीचा TSC क्षणिक सेवा निवृत्तीचा | 
क्रमांक (सर्वश्री.) (यां) या मार्ग दिनांक/मानीव अर्हता दिनांक 
संवर्गातील प्रत्यक्ष दिनांक 
पदोन्नतीचा 
दिनांक 
[ae 2 3 Ea 4 & | 8 ८ | ao ० ९ | ae | q 
| a श्री.मेलिद सदाशिव । अ.जा. ०५.०५.१९६६ २४.०७.२०२० पदोन्नती २८.०७.२०२० बी.ई.(यां) ३१.०५.२०२४ 
जिवणे 
परिशिष्ट-ड 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी. 
अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिका-याचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक मुख्य अभियंता । नियुक्तीचा ज्येष्ठतेचा शैक्षणिक सेवा निवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक (सर्वश्री.) (यां) या मार्ग दिनांक/मानीव अर्हता दिनांक 
संवर्गातील प्रत्यक्ष दिनांक 
पदोन्नतीचा 
दिनांक 
al २ ३ | 8 | 4 & | 8 | ८ | 9 | ० ९ | | q 
al व्यि श्री.मेलिद सदाशिव । अ.जा. ०५.०५.१९६६ २४.०७.२०२० पदोन्नती २८.०७.२०२० बी.ई.(यां) ३१.०५.२०२४ 
जिवणे 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


